प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांच्या कार्यालयातील ४ राजपत्रित अस्थायी पदे 
दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.ई६७/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३ /योजनेत्तर /प्र.क्र.१/१९-२०/१०२, दि.०२.०९.२०२१ 
2) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५६/फ-४, दि.२६.०३.२०२१ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०.०८.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांच्या कार्यालयातील ४ राजपत्रीत व १ 
अराजपत्रीत अशा एकूण ५ (पाच) अस्थायी पदांपैकी दफ्तरी हे पद निरसीत करण्यात आले 
असल्यामुळे सदरचे पद कमी करुन उर्वरीत ४ राजपत्रीत अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते 


दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांच्या कार्यालयातील ४ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर 
केला आहे. 


३. उक्त परिस्थितीत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांच्या कार्यालयातील ४ 
अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर मंजूरी वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१ मधील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 
देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ महसूल व वन विभागाने संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये 


निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.ई६७/फ-४ 
४. सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमुद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व 


त्याखालील सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर या कार्यालयातील पदे 


प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौण शीर्ष ००१ संचालन व प्रशासन 
०१ संचालन व प्रशासन 
उपशीर्ष (०१)(०१) मुख्य वनसंरक्षक (२४०६ ००२२) 


५. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६ /प्र.क्र.८ /१६ /आ.पु.क., 


दि.१०.०८.२०२१ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२९१८२३५७८११९ असा आहे. हा Beat 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


AS H O K KAS H | N AT H Digitally signed by ASHOK KASHINATH LAKKAS. "दुर 
सोबत :- विवरणपत्र "अ' LAKKAS णी 


(अ. का. लक्कस) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 


) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
3) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
) सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) ब-१ कार्यासन, फ-२ कार्यासन, फ-८कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६७/फ-४ 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक:- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६७/फ-४, 
दि. २९.०९.२०२१ 
विवरणपत्र "अ' 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांच्या कार्यालयातील २०२१-२०२२ मध्ये दि.०१.०९.२०२१ते 
दि.२८.०२.२०२२ पर्यत पुढे चालू ठेवण्यात आलेली राजपत्रित अस्थायी पदांची यादी. 
पदांचे नाव 


अस्थायी 
पदांची 
संख्या 


स्तंभ क्रमांक ३ मधील पद/ पदे ज्या शासकीय | स्तंभ क्र. ३ मधील पद/ पदे 
आदेशान्वये निर्माण केली त्या आदेशाचा क्रमांक | २०२१-२०२२ यावर्षी ज्या 
शासकीय आदेशान्वये पुढे चालू 
ठेवली होती त्याचा क्रमांक 
आणि दिनांक 


वनसंरक्षक (हेड ०२/२०/प्र.क्र.६७/फ-४, 
ऑफ फॉरेस्ट फोसी दि.२६.०३.२०२१ 


प्रधान मुख्य केंद्र शासनाकडील अधिसूचना क्र- | afm. एफएसटी- 
वनसंरक्षक १६०१६/२००२//१॥७(॥)/॥,  दि.१७.४.२००२ | ०२/२०/प्र.क्र.६७/फ-४, 
(उत्पादन व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व | दि.२६.०३.२०२१ 
व्यवस्थापन) व्यवस्थापन) या पदाची श्रेणीवाढ शासन 

अधिसूचना क्र.एएफओ-२०११/ प्र.क्र.६३/एफ- 

७, दि.१९.४.२०११ अन्वये प्रधान मुख्य 

वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन) अशी 

करण्यात आलेली आहे. 


अप्पर प्रधान मुख्य केद्र शासनाकडील अधिसूचना | शा.नि.क्र. एफएसटी- 
वनसंरक्षक क्र.१६०१६/२००२//१॥७(॥)/५, दि. १७.४.२००२, | ०२/२०/प्र.क्र.६७/फ-४, 
(संधारण) मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) या पदाची श्रेणीवाढ | दि.२६.०३.२०२१ 

शासन अधिसूचना क्र.आयएफएस-२०११/ 

प्र.क्र.१६५/एफ-७, दि.१६.६. २०११ अन्वये 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) अशी 

करण्यात आलेली आहे. 


प्रशासकीय शा.नि.म.व.व.वि.क्र.एफडीएम शा.नि.क्र.एफएसटी- 
अधिकारी ४५८२३/९३०८९/फ-४ ०२/२०/प्र.क्र.६७/फ-४, 


दि.२६.०३.२०२१ 
दि.१०.६.१९८३ 


RRKKKEREREKRERERK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


